adie अधिकारी/कर्मचाऱ्यांना वनसंरक्षणाच्या 
प्रभावी कामाबद्दल तसेच वनसेवेतील उत्कृष्ट 
कार्याबद्दल पदके देण्याबाबत (सन २०१९-२०). 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: एफएसटी-०३/१८/प्र.क्र.१४७/फ-४ 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक: ०९ डिसेंबर, २०२२ 


वाचा:- १) शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग क्रमांक एफएसटी-१४/१९९९/प्र.क्र.२८०/फ-४, 
दिनांक ६.१२.२०००. 
२) शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग क्रमांक एफएसटी-१४/०३/प्र.क्र.२३६/०८/फ-४, 
दिनांक १२.०१.२००४. 
3) शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग क्रमांक एफएसटी-०८/१२/प्र.क्र.३८३/फ-४, 
दिनांक २९.१०.२०१२. 
४) अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (संशोधन, शिक्षण व प्रशिक्षण), म.रा., पुणे यांचे पत्र क्र. कक्ष-६/ 
स्वीस /२०२१-२२/४८१, दि.१७.११.२०२२ 
प्रस्तावना: 
वनसंपत्तीचे संरक्षण व संवर्धनाचे काम प्रभावीपणे करणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे मनोधैर्य 
वाढविण्याकरिता तसेच त्यांच्या उत्कृष्ट कार्याबद्दल प्रोत्साहित करण्याकरिता त्यांना राज्य स्तरावरुन 
पुरस्कार/बक्षिसे देण्याची योजना कार्यान्वित करण्यात आली आहे. सदर योजनेनुसार वनविभागाच्या 
अधिकारी/कर्मचाऱ्यांना त्यांनी केलेल्या वनसंरक्षणार्थ / वन्यजीव संरक्षणार्थ /शहोधकार्य / वनव्यवस्थापन / 
नाविन्यपूर्ण शोध याबद्दल प्रतिवर्षी सुवर्ण व रजत पदके देण्यात येतात. 

२. अशी पदके देण्यापूर्वी वन विभागातील सर्व संबंधित मुख्य वनसंरक्षकांकडून उत्कृष्ट काम केलेल्या 
अधिकारी / कर्मचारी यांच्या नावांच्या शिफारशी मागविण्यात येतात. सदर शिफारशीस अनुलक्षून त्यांनी केलेल्या 
नाविन्यपूर्ण कामाचे स्वरुप तसेच त्यांचे गोपनीय अहवाल, सचोटी, चारित्र्य, तांत्रिक कार्यक्षमता, बुध्दीमत्ता व 
त्यांनी विकसित केलेले तंत्रज्ञान इ. बाबींचा विचार करुन पदके प्रदान करण्यासाठी अधिकारी/ कर्मचाऱ्यांची निवड 
करण्यासंदर्भात प्रधान सचिव (वने) यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय समितीची बैठक दि.३०.११.२०२२ रोजी 
आयोजित करण्यात आली होती. 


शासन निर्णय: 

सन २०१९-२० या वर्षात उत्कृष्ट काम केलेल्या ६ कार्यप्रकारांसाठी पदके देण्याच्या अनुषंगाने प्राप्त 
झालेल्या प्रस्तांवाची तपासणी केल्यानंतर संबंधित अधिकारी/ कर्मचारी यांचे गोपनीय अहवाल, सचोटी, चारित्र्य, 
तांत्रिक कार्यक्षमता व त्यांनी विकसित केलेले तंत्रज्ञान इ. बाबी विचारात घेऊन सदरहू प्रस्तावातील एकूण २३ 
अधिकारी / कर्मचारी यांना पदके देऊन गौरविण्याचा शासनाने निर्णय घेतलेला आहे. सदर अधिकारी / 
कर्मचाऱ्यांची नावे सोबतच्या परिशिष्ट-अ मध्ये नमूद केलेली आहेत. 


शासन निर्णय क्रमांकः एफएसटी-०३/१८/प्र.क्र.१४७/फ-४ 
२. पदके देऊन गौरविण्यात आलेले अधिकारी/ कर्मचारी यांच्या सेवापुस्तकात वरील बाबींची नोंद संबंधित 
विभाग प्रमुख / कार्यालय प्रमुख यांनी घ्यावी. 


३. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२२१२०९१३०१३३४९१९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. Syn PANDURANG काकाचा 
PANDHARE gh कीच्या 
(सुनिल पांढरे) 
उप सचिव (वने), महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
मुख्य वनसंरक्षक (शिक्षण व प्रशिक्षण) पुणे. 
प्रत: 
१) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 


AD 


) 
) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 

) व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य, वनविकास महामंडळ मर्यादित, नागपूर 
) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक व महासंचालक, सामाजिक वनीकरण, पुणे 

) अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (प्रशासन-दुय्यम संवर्ग), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 

) 

) 

) 

) 


C x ww 


दु 


£53) 


अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (संशोधन, शिक्षण व प्रशिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (कार्मिक), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
सर्व अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
सर्व मुख्य वनसंरक्षक 
१०) सर्व वनसंरक्षक 
११) सर्व सह संचालक, सामाजिक वनीकरण वृत्त 
१२) सर्व प्रादेशिक व्यवस्थापक, एफ.डी.सी.एम. लि. 
१३) सर्व उप वनसंरक्षक 
१४ सर्व उप संचालक, सामाजिक वनीकरण विभाग 
१५) सर्व विभागीय व्यवस्थापक, एफ.डी.सी.एम. लि. 
) 
) 
) 
) 


Nn ८. 


vz 


१६) महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मुंबई (पत्राने) 

१७) प्रसिध्दि व माहिती अधिकारी (वने), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 

१८) मा.मंत्री (वने) यांचे खाजगी सचिव 

१९) सोबत जोडलेल्या परिशिष्टातील सर्व पदक विजेत्या अधिकारी/ कर्मचारी यांना अपर प्रधान मुख्य 
वनसंरक्षक (प्रशासन-दुय्यम संवर्ग), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचे मार्फत 
निवड नस्ती, फ-४ कार्यासन, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एफएसटी-०३/१८/प्र.क्र.१४७/फ-४ 


झासन निर्णय क्रमांक: एफएसटी-०३/१८/प्र.क्र.१४७/फ-४, दिनांक: ०९ डिसेंबर, २०२२ च्या सोबतचे 


परिशिष्ट- अ 


वनसेवेतील अधिकाऱ्यांना / कर्मचाऱ्यांना वनसंरक्षणाच्या प्रभावी कामाबद्दल तसेच वनसेवेतील उत्कृष्ट 


कार्याबद्दल पदके देण्याबाबत सन २०१९-२०२०. 


अ. | कार्य प्रकार संवर्ग वनवृत्ताचे । अधिकारी/कर्मचाऱ्याचे नावा । पदक 
क्र नाव 
| अ) वन/वन्यजीव वनरक्षक । गडचिरोली | श्री. रूषी शांकर मडावी सुवर्ण 
संरक्षण यवतमाळ  श्री.राजू शालिग्राम शिदे सुवर्ण 
ठाणे श्री.विनोद हरिचंद्र लबडे रजत 
औरंगाबाद ।कु.प्रज्ञा अर्जुन खरात रजत 
कोल्हापूर | AAAS सखाराम कांबळे रजत 
वनपाल  ।ठाणे श्री. सुजय सुरेडा कोळी सुवर्ण 
अमरावती | श्री. अभिजीत नरहरी ठाकरे सुवर्ण 
पुणे श्री.शशिकांत गणपत मडके रजत 
वनक्षेत्रपाल | नागपूर श्री.सागर श्रीकृष्णराव बनसोड | सुवर्ण 
सहाय्यक ।औरंगाबाद श्री.व्यकंट नागोराव गायकवाड | रजत 
वनसंरक्षक मरणोत्तर 
२ | ब) वन/वन्यजीव वनरक्षक ।ठाणे श्री.युवराज काशीनाथ मराठे सुवर्ण 
व्यवस्थापन नागपूर श्री.प्रदिप भिवाजी गदळे रजत 
वनपाळ  । गडचिरोली | श्री.प्रभाकर राजन्ना आनकरी सुवर्ण 
वनक्षेत्रपाल । चंद्रपूर श्री.संतोष रामदास थिपे सुवर्ण 
सहाय्यक । चंद्रपूर श्री.बापू छगन येळे रजत 
वनसंरक्षक 
३ ।क) नाविन्यपूर्ण / सहाय्यक ।पुणे श्री.संजय पांडूरंग कडू रजत 
इतर वनसंरक्षक 
विकासात्मक/ | वनमजूर पुणे श्री.निजाम बक्षु मुलाणी रजत 
पूरक कार्य 
४ | डो धाडसी / शौर्य, वनमजूर ।पुणे श्री. धोंडीबा यमनाजी कोकणे सुवर्ण 
/प्रगतीचे दृष्टीने | वाहन स्वच्छक | नागपूर | श्री. अनिल va ata रजत 
केळेळे विशिष्ट 
कार्य 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः एफएसटी-०३/१८/प्र.क्र.१४७/फ-४ 


अ. | कार्य प्रकार संवर्ग age | अधिकारी/कर्मचाऱ्याचे नावा | पदक 
क्र नाव 
५ | इ) वन उत्पादन | महाराष्ट्र वन चंद्रपूर श्री. flat खेमराज लोणारे सुवर्ण 
विकास (बल्लारशाह) 
महामंडळ मर्या. | 90७५ 
चे अधिकारी व मार्खन्डा  श्री.अमोल सुखदेव चव्हाण रजत 
कर्मचारी | वन प्रकल्प 
विभाग, 
बल़लारशाह 
६ |) वन विस्तार वनरक्षक ।अमरावती । कु.रुपाली किसन राऊत सुवर्ण 
वनक्षेत्रपाल ।ठाणे श्री.उत्तम अशोक पाटील रजत 


Digitally signed by SUNIL PANDURANG 


5 U N | L PAN D U RAN G DN: ON = SUNIL PANDURANG PANDHARE 
PANDHARE 


IN, S = Maharashtra, O = GOVERNMENT 
OF MAHARASHTRA, OU = REVENUE AND 
FOREST DEPARTMENT 
Date: 2022.12.09 13:04:42 +05'30' 


(सुनिल पांढरे) 
उप सचिव (वने), महाराष्ट्र हासन 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


